मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्री. 
किरण राठोड, श्री. शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन 
मुकणे, यांच्या “कार्यकारी अभियंता' (स्थापत्य) या 
पदावरील नेमणुकीस, महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश 


नियमातील तरतूदीनुसार शासन मान्यता देण्याबाबत : 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/ सं. क्र.१६५३/प्र. क्र. १४१/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ मार्च, २०२३ 


Wat: १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, दि.२८.०५.२०१९. 
३) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/आस्था/१४०२/२०२२-२३. 
दि.२७.१०.२०२२. 
8) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/आस्था/१४००/२०२२-२३. 
दि.२७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना- 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा आकृतीबंध दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 

केलेला आहे. तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०१९ ला दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास 
अनुसरून अनुक्रमे दि.११.०३.२०२२ व दि.०१.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये, श्री. किरण राठोड, श्री. 
शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन मुकणे, -उप अभियंता" (स्थापत्य) यांना, जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७, तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी, मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून -कार्यकारी अभियंता या 
पदावर पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस, महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश 
नियमातील तरतूदीनुसार, महानगरपालिकेने शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
दि.२७.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 

२. श्री. किरण राठोड, श्री. शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन मुकणे, यांच्या -कार्यकारी अभियंता* 
(स्थापत्य) पदावरील नेमणुकीस, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. २६, 
दि.२१.०९.२०२२ व प्रशासकीय ठराव क्र. ३६, दि.२८.०९.२०२२ अन्वये, मिरा-भाईदर 
महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१९ मधील तरतूदीनुसार, 
शासन मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने श्री. किरण 
राठोड, श्री. शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन मुकणे, यांच्या -कार्यकारी अभियंता" (स्थापत्य) या 
पदावरील नेमणुकीस झासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.२७.१०.२०२२ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावा व मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांच्या दि.०९.०३.२०२२ व 
दि.०१.०८.२०२२ च्या पदोन्नती समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, दि.११.०३.२०२२ व 
दि.०१.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये, श्री. किरण राठोड, श्री. शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन मुकणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/ सं. क्र.१६५३/प्र. क्र. १४१/नवि-२८ 


प्रत: 


Av AD -O 


०9८ 
SSS SS SS 


Cc 
es 


यांच्या “उप अभियंता" (स्थापत्य) यांच्या, जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून -कार्यकारी अभियंता*या पदावरील केलेली पदोन्नती 
विचारात घेता, श्री. किरण राठोड, श्री. शरद नानेगांवकर व श्री. नितीन मुकणे, यांच्या -कार्यकारी 
अभियंता* (स्थापत्य) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका या पदावरील पदस्थापनेस, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मधील 
तरतूदीनुसार, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१३२१०४९०२५ असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
Pp RATI B H A =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1eBbda9b459°85475 
£159984ba680fd, 10१९400032, st=Mahi 


lal 
DAO26E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGE 
D5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
2023.03.28 13:27:09 +05'3 


(प्रतिभा पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती नवि-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


